जळगांव जिल्ह्यातील जामनेर तालुक्यातील 
योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
जळगांव जिल्ह्यातील जामनेर तालुक्यातील 
योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ मध्ये समाविष्ट 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.०१/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक - २५ जानेवारी, २०२३. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
जा.क्र.का-५/साबांप्रादेविना/प्रआ/ग्रामा.दर्जोनत्नत/जामनेर(जि.जळगांव)/६९५७/ 
सन २०२२, दि.१३/१२/२०२२. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये जळगांव जिल्ह्यातील जामनेर तालुक्यातील योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच 
प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगाव यांनी सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग 
म्हणून रस्ते विकास योजनेमध्ये समाविष्ट करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्याचा होणारा वापर तसेच प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा 
परिषद, जळगाव यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे 
शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व 
प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगांव यांचा ठराव विचारात घेऊन 
जळगांव जिल्ह्यातील जामनेर तालुक्‍यातील खालील रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास 
योजना सन २००१-२०२१ मध्ये समाविष्ट करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.०१/नियोजन-२ 


दर्जोन्नत 
) __ | करावयाची एकूण 
अ.क्र. प्रस्तावित रस्त्याचे नांव | साखळी क्रमांक यी Sf दर्जोन्नती 
लांबी (कि.मी.) 
नंतरचा क्रमांक 
| प्रजिमा १८ ते तरंगवाडी | ०/०० ते ३/६०० | ३.६००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग १७५ 
रस्ता. 
२. | चिचखेडा त.वा ते कुंभारी | ०/०० ते ५/५००। ५.५००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग १७६ 
खु. रस्ता. 
३. | चिंचखेडा त. वा ते कुंभारी | ०/०० ते १/४०० | १.४००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग १७७ 
खु. रस्ता ते वडाळी रस्ता. 
४. । हिवरखेडा त.वा ते| ०/००ते ३/९०० |] ३.९००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग १७८ 
भारुडखेडा- खांडवा रस्ता. 
५. ।कासली ते वाकडी (जुना | ०/०० ते २/०० । २.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग १७९ 
रस्ता) 
६. ।वडाळीते हरिनगर रस्ता. | ०/०० ते १/१०० | १.१००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग १८० 
७. | बोरगांव ते सोनारी रस्ता. ०/०० ते ३/९०० | ३.९००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग १८१ 
८. | HERG. ते लहासर रस्ता. | 0/00 ते 3/240 | ३.२५०कि.मी. | ग्रामीण मार्ग १८२ 
९. | ओझर खुर्द ते (बेलफाटा) | ०/०० ते ३/३०० | ३.३००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग १८३ 
जामनेर- कोदोली 
रस्त्यापर्यंत रस्ता. 
हिं मांडवे बु. ते चिचखेडा ०/०० ते ५/६५० | ५.६५०कि.मी. ग्रामीण मार्ग १८४ 
qd वा.- कुंभारी खु 
रस्त्यापर्यंतचा रस्ता. 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.०१/नियोजन-२ 


- पळासखेडा मि. बस स्टाप ते | ०/०० ते ०/८०० | ०.८००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग १८५ 
नि.प. पाटील विदयालय 
(पाभळे BT लहान रस्ता. 

१२. | रा.मा. ४१ ते मोहाडी (शिव | ०/०० ते २/६०० | २.६०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग १८६ 
रस्ता) रस्ता. 

१३. | बेटावद बु. ते सारगाव रस्ता. | ०/०० ते ७/४०० | ७.४००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग १८७ 

१४. | ढालगाव ते जामठी रस्ता. । ०/०० ते १/८०० | १.८००कि.मी. | aT ArT १८८ 

१५. | देऊळगांव गु.ते जिल्हा हद्द | ०/०० ते २/१०० | २.१००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग १८९ 
चारु तांडा रस्ता. 

१६. | हिगणेपिप्री ते चिचोली पिप्री | ०/०० ते २/२०० | २.२००कि.मी. ग्रामीण मार्ग १९० 
रस्ता. 

१७. | बाकोद ते हिवरी रस्ता. ०/०० ते ५/१०० | ५.१००कि.मी. ग्रामीण मार्ग १९१ 

१८. | बाकोद ते वरखेडी तांडा d| ०/०० ते ३/०० ३.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग १९२ 
सोयगाव रस्ता. 

१९. | भागदरा ते रा.मा. १९ | ०/०० ते ४/४०० | ४.४००कि.मी. ग्रामीण मार्ग १९३ 
(लोढ्री- बाकडी रस्त्याला 
जोडणारा) रस्ता. 

२०. | रा.मा. ४२ ते ग्रा.मा. ७६ | ०/०० ते २/४०० | २.४००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग १९४ 
(खर्चाणे ते पाळधी रस्त्याला 
जोडणार) रस्ता. 

29. | खर्चाणे ते चिलगांव रस्ता. | ०/०० ते ४/५०० | ४.५००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग १९५ 

२२. | एकुलती ते ग्रामा-७६ | ०/०० ते ७/१००। ७.१००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग १९६ 
(पाळधी ते खर्चाणे रस्त्याला 
जोडणारा) रस्ता. 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.०१/नियोजन-२ 


23. | इ.जि.मा. ३९ ते तरंगवाडी | ०/०० ते १/८०० | १.८००कि.मी. ग्रामीण मार्ग १९७ 
रस्ता. 

२४. | बिलयाडी ते जरंडी रस्ता. । ०/०० ते १/४०० | १.४००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग १९८ 

२५. | तोरमाळा ते घाणेगाव रस्ता. | ०/०० ते २/५०० | २.५००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग १९९ 

२६. | रांजणी महाळुंगी रस्ता. ०/०० ते २/५०० | २.५००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग २०० 

२७. | निमखेडी पिंप्री ते ग्रा.मा. ८९ | 0/00 ते 9/200 | १.२००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग २०१ 
रस्ता. 

२८. | बेटावद खु. ते रा.मा. ४६ | ०/०० ते १/७०० | १.७००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग २०२ 
(लोणवाडी) रस्ता. 

२९. ।वाघारी ते वाडी रस्ता. 0/00 ते ४/०० ४.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग 203 

३०. | ग्रामा 30 काळखेडा ते| ०/०० ते १/८०० | १.८००कि.मी. ग्रामीण मार्ग २०४ 
प्रजिमा ६१ (नागण खु. ते 
ग्रामा ११९ ला जोडणारा 
रस्ता. 

३१. | गोरनाळा ते तालुका Be) ०/०० ते २/०० । २.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग २०५ 
(Brees) रस्ता. 

३२. | तळेगाव सावरला ग्रामा १३९ | ०/०० ते ४/०० ४.००कि.मी. ग्रामीण APT २०६ 
ते सामरोद (ग्रामा १२८ ला 
ओलाडून जाणारा) रस्ता. 

३३. | ग्रामा ११ QIU ARTS) ते | 0/00 ते ३/५०० | ३.५००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग २०७ 
मालखेडा (जुना) रस्ता. 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.०१/नियोजन-२ 


३४. | शोदुर्णी ते मालेखडा (जुना) | ०/०० ते ३/५०० | ३.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग २०८ 
रस्ता. 

३५. | शोदुर्णी आंबेडकर पुतळा ते | ०/०० ते ३/०० | ३.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग २०९ 
गोंदेगांव धरण रस्ता. 

3g. | बिलवाडी ते मेणगांव धरण | ०/०० ते ३/०० ३.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग २१० 
रस्ता. 

३७. | आमखेडा ग्रामा-३२ ते| ०/०० ते ३/०० ३.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग २११ 
इजिमा-४० ला जोडणारा 
रस्ता. 

३८. । पहुर ते सोनाळा रस्ता. ०/०० ते ६/५०० | ६.५००कि.मी. ग्रामीण मार्ग २१२ 

३९. | खर्चाणे ते जोगलखेडा रस्ता. | ०/०० ते ८/५०० | ८.५००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग २१३ 

४०. | ORAS खर्चाणे मार्ग-। ०/०० ते ९/०० | ९.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग २१४ 
मोताळा पहुर रा.मा.४२ 
रस्ता. 

४१. । पहुर ते सोनाळा-गोडखेड | ०/०० ते ६/०० | ६.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग २१५ 
(ग्रामा-८७ ळा मिळणारा 
रस्ता. 

४२. | गोडखेडा ते रामा-४२(पाळधी | ०/०० ते ५/००० | ५.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग २१६ 
जवळ) रस्ता. 

४३. | फत्तेपुर ते प्रजिमा-३३ ला | ०/०० ते १/५०० | १.५००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग २१७ 
जोडणारा रस्ता. 

४४. । प्रजिमा-२९(पाळधी) ते | ०/०० ते १/५०० | १.५००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग २१८ 
जोगलखेडा रस्ता. 

४५. | पिंपळगांव गोलाईत (प्ररामा- | ०/०० ते ६/५०० | ६.५००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग २१९ 
५) ते पाळधी (रामा-४२) 
रस्ता. 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.०१/नियोजन-२ 


४६. | सुनसगांव ते कुंभारी सिम | ०/०० ते ४/०० | ४.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग २२० 
रस्ता. 
४७. | सवतखेडा ते भराडी रस्ता. | ०/०० ते १०/०० | १०.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग २२१ 
४८. । खर्चाणे ते सांगवी ते रामा- | ०/०० ते ८/०० | ८.०० कि.मी.  ग्रामीणमार्ग २२२ 
१९ ते तालुका हद (गोंगडी 
धरणाकडे जाणारा) रस्ता. 
४९. | पिंपळगांव बु. ते होरी रस्ता. | ०/०० ते ५/०० | ५.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग २२३ 
५०. । वाकोद ते हरिनगर रस्ता. ०/०० ते ६/०० ६.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग २२४ 
५१. | ठोरी ते मोयगांव रस्ता. ०/०० ते ४/०० ४.००कि.मी. = | GAT APT २२५ 
५२. नांद्रा ते तालुका Be] ०/००ते २/०० | २.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग २२६ 
कासमपुराकडे जाणारा 
रस्ता. 
५३. | इजिमा-४० ते ग्रामा-१३९ | ०/०० ते ४/०० ४.००कि.मी. | FATT APT २२७ 
सावरला नांद्रा ला जोडणारा 
रस्ता. 
५४. | वडगांव Bag बंधारा ते | ०/००ते ८/०० | ८.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग २२८ 
भागदरा रस्ता. 
५५. | रामा-४४ (तुळसाबाई मंदिर) | ०/०० ते ५/०० । ५.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग २२९ 
ते भागदरा रस्ता. 
५६. | लोढ्री तांडा ते जांभोळ रस्ता. | ०/०० ते ६/०० ६.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग २३० 
५७. | रामा-४४ ते गारखेडा तांडा | ०/०० ते १/२००। १.२००कि.मी. ग्रामीण मार्ग २३१ 
रस्ता. 
५८. | ग्रामा-१२९ ते जळांद्री ते| ०/०० ते २/०० २.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग २३२ 
ग्रामा-१२८ ला जोडणारा 
रस्ता. 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.०१/नियोजन-२ 


48. 


रामा-४४ (शहापुर धरण) ते 
ग्रामा-३१ ला Qed ते 
शोंगोळा) मिळणारा रस्ता. 


०/०० ते २/७०० 


२.७०० कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग २३३ 


६०. 


ग्रामा-३१ (अशोक शिगारे 
यांचे शहोतापासुन) ते तुळसाई 
मंदिर ते शोंगोळा रस्ता. 


0/00 ते ४/३०० 


४.३००कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग २३४ 


६१. 


रामा-९६ ते नागाठिव ते 
ग्रामा-९६ रस्ता. 


0/00 ते ५/००० 


५.००कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग २३५ 


६२. 


प्रजिमा-१८ ते तालुका हद 
(इंजोबा) रस्ता. 


०/०० ते ३/०० 


३.००कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग २३६ 


&3. 


मोहाडी ते ग्रामा-९४ ला 
मिळणारा  (तालुकाहद्द) 
रस्ता. 


0/00 ते ३/२०० 


३.२००कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग २३७ 


६४. 


टाकरखेडा Bra ते ओझर 
शिव ते GER रस्ता. 


०/०० ते ३/०० 


३.००कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग २३८ 


gy. 


प्रजिमा-3 ते 
गोद्री किन्ही 
जोडणारा रस्ता. 


ग्रामा-६१ 
रस्त्याला 


०/०० ते २/००० 


२.००कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग २३९ 


६६. 


वकोद-तोंडापुर (रामा-४६) 
पासुन ते  जिल्हाहद्द 
वरखेडीकडे जाणारा रस्ता. 


०/०० ते 4/oo 


4 oof AT. 


ग्रामीण मार्ग २४० 


६७. 


वकोद a वरखेडी 
तांडयापासुन रामा-४२ ला 
जोडणारा रस्ता. 


0/00 ते १/००० 


१.००कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग २४१ 


६८. 


देवळगांव ते प्रजिमा-३२ 
रांजणी ला मिळणारा रस्ता. 


०/०० ते ३/०० 


३.००कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग २४२ 


६९. 


काळसखेडा ते तिघ्रे वडगांव 
ग्रामा-_३१ ला मिळणारा 
रस्ता. 


०/०० ते ३/००० 


३.००कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग २४३ 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.०१/नियोजन-२ 


go. 


fed वडगांव ते नागणे खु 
रस्ता. 


०/०० ते 4/000 


4 oof AT. 


ग्रामीण मार्ग २४४ 


७१, 


नाईकनगर ते प्रजिमा- 
३२(खडकी जामनेर) रस्ता. 


0/00 ते १/३०० 


१.३००कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग २४५ 


७२. 


पहुर कसबे शिवनगर ते 
रामा-१९ ते देवळी 
धरणाकडुन पळासखेडा 
मोगलाई चे जाणारा रस्ता. 


०/०० ते ६/००० 


६.००कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग २४६ 


७३. 


रामा-१९ घोडेस्वर बाबा दर्गा 
ते owe धरण ते 
झोपडीपाडा ते 
लिहेदिगरकडे जाणारा 
रस्ता. 


0/00 ते (9/00 


७.००कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग २४७ 


Ow. 


रामा-४२ नेरी (जुन बस 
स्टॅंड) ते रामा-४१ नेरी 
जामनेर रस्त्याळा जोडणारा 
रस्ता. 


0/00 ते ०0/८०० 


०.८००कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग २४८ 


(94. 


किन्ही ते जवळा रस्ता. 


०/०० ते ३/०० 


३.००कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग २४९ 


७६. 


आमखेडा ग्रामा-३२ ते ग्रामा- 
१०० ला जोडणारा रस्ता. 


0/00 ते ३/००० 


३.००कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग २५० 


(9७. 


तळेगांव-सावरळा ग्रामा- 
१३९ ते कासली रस्ता. 


०/०० ते ३/०० 


३.०० कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग २५१ 


७८. 


शहापुर ते रामा-१९ ते ग्रामा- 
१३६ पिंपळगांव कमानी 
(THe) ळा जोडणारा 
रस्ता. (जुना शहापुर वाकेद 
रस्ता) 


0/00 ते ११/०० 


११.००कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग २५२ 


७९. 


तळेगांव-टाकखेडा ग्रामा-९६ 
ते सामरोद-तळेगांव प्रजिमा- 
६१ ला मिळणारा रस्ता. 


०/०० ते ४/०० 


४.००कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग २५३ 


एकूण 


३०४.९०० कि.मी. 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.०१/नियोजन-२ 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील जळगांव जिल्ह्यातील जामनेर 


तालुक्यातील ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ३०४.९०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी 


(६४९४.७५० + ३०४.९००) म्हणजेच ६७९९.६५० कि. मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०१३०१७३१२२१३१८ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GANPAT SANDIPAN 
KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) विभागीय आयुक्‍त, नाशिक. 
२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 
३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, जळगांव. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करण्यात यावा. 
तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 


प्रत :- 
१) उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन,मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई. 
२) जिल्हाधिकारी, जळगांव. 
३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद जळगांव 
४) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जळगांव. 
५) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
६) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
७ रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
८) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


